RNI No.MAHBILL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ४६ ] 


गुरुवार , जून २५, २०१५ / आषाढ ४ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


- 


- 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम , १८६ ९ . 

क्रमांक सीआरसी. ०५०९ / १६ ९ / प्र.क्र . ४५ / का -११. - महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम, १८६ ९ ( १८६ ९ चा १४ ) याचे कलम २१ , 
२२ क व २३ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत यापूर्वी काढलेल्या सर्व शासकीय अधिसूचनांचा 
सावंतवाडी येथील दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) यांचे न्यायालय याच्याशी जेथवर संबंध असेल तेथवर, त्यामध्ये अंशतः फेरबदल करून , 
महाराष्ट्र शासन , याद्वारे पुढीलप्रमाणेनिदेश देत आहे की , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१५ पासून 

( क ) दोडामार्ग येथे जिल्हा न्यायालय, सिंधुदुर्ग यास दुय्यम असलेले एक दिवाणी न्यायालय असेल ; 

( ख ) दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) दोडामार्ग, हा उक्त न्यायालयाच्या अध्यक्षस्थानी असेल आणि तो दोडामार्ग येथे आपले न्यायालय 
भरवील ; 

( ग ) दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), दोडामार्ग यांच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , 
१ ९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा. ४१) यान्वये स्थापन केलेल्या ,सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग महसुली तालुक्यामध्ये वसलेल्या सर्व गावांचा समावेश 
असेल आणि दोडामार्ग महसुली तालुक्यामध्ये वसलेल्या आणि यापूर्वी, दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), सावंतवाडी यांच्या सर्वसाधारण 
अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये ज्यांचा समावेश करण्यात आला होता अशी सर्व गावे त्यांमधून वगळण्यात येतील 

( घ ) सावंतवाडी येथील दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) न्यायालय यांच्या न्यायालयाकडे दाखल करण्यात आलेली आणि प्रलंबित 
असलेली दोडामार्ग महसुली तालुक्यामध्ये उद्भवणारी दिवाणी प्रकरणे ही दोडामार्ग येथील दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) यांच्या न्यायालयाकडे 
वर्ग करण्यात येतील . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एम . ए. सईद , 
शासनाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी. 


भाग चार - अ - ९५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून २५ , २०१५ / आषाढ ४ , 


शके १ ९ ३७ 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ 

शुद्धिपत्र 
महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम , १८६ ९. 

क्रमांक सीआरसी. ०५०९ /१६ ९/ प्र.क्र . ४५/ का -११.- शासकीय अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक सीआरसी. ०५०९ / १६ ९ / 
प्र.क्र . ४५ / का -११, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ यामध्ये खंड “( ख ) ” ऐवजी पुढील खंड वाचावेत : 

"( ख ) दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) दोडामार्ग, हा उक्त न्यायालयाच्या अध्यक्षस्थानी असेल आणि तो दोडामार्ग येथे आपले न्यायालय 
भरवील 


. 


; 


( ख -१) दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), दोडामार्ग याला ज्या दाव्यांची दखल घेण्यास एकतर स्पष्टपणे अथवा सूचित केल्याप्रमाणे रोध 
करण्यात आला असेल अशा दाव्यांव्यतिरिक्त , ज्या दाव्यांच्या वादविषयाची रक्कम किंवा किंमत ही , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ मध्ये नमूद 
केलेल्या रकमेपेक्षाकिंवाकिंमतीपेक्षा अधिक नसेल अशा कलम २४ मध्ये वर्णन केलेल्या दिवाणी स्वरूपाच्या सर्व दाव्यांची न्यायचौकशी करण्याची 
अधिकारिता असेल 


" 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एम . ए. सईद, 
शासनाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून २५, २०१५ / आषाढ ४ , 


शके १ ९ ३७ 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ 


. 


- 


अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ . 

क्रमांक सीआरसी. ०५०९ / १६ ९ / प्र.क्र . ४५ / का - ११. - फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ ( १ ९ ७४ चा २) हा महाराष्ट्र शासनास लागू करताना, 
त्याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत यापूर्वी काढलेल्या सर्व 
अधिसूचनांमध्ये फेरबदल करून, महाराष्ट्र शासन , मुंबई उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून याद्वारे , असे विनिर्दिष्ट करते की, दिनांक २८ 
फेब्रुवारी २०१५ पासून, 

( क ) सिंधुदुर्ग महसुली जिल्ह्यातील दोडामार्ग येथे प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय, दोडामार्ग हे स्थापन करण्यात येईल ; 

( ख ) दोडामार्गाच्या आणि दोडामार्ग पोलीस ठाण्याच्या क्षेत्रांमध्ये तसेच दोडामार्ग महसुली तालुक्यातील गावांमध्ये उद्भवणारी आणि 
प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय , सावंतवाडी यांच्याकडे दाखल केलेली व त्यांच्याकडून कार्यवाही करण्यात येत असलेली फौजदारी 
प्रकरणे ही प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय, दोडामार्ग यांच्याकडे वर्ग करण्यात येतील 

( ग ) दोडामार्ग महसुली तालुक्यातील गावांमध्ये उद्भवणारी फौजदारी प्रकरणे ही , प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचेन्यायालय , दोडामार्ग 
यांचेकडे दाखल करण्यात येतील व त्यावर त्यांच्याकडून कार्यवाही करण्यात येईल . 

अनुसूची 


. 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


अ.क्र . 
( १ ) 


गावाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२२ 


आवाडे 


२ 


तळकट 
कोलझर 
कसई 


२३ 


तेरवणमेढे 


३ 


२४ 


सोनावळ 


४ 


आंबोळी 


२५ 


बांबर्डे 


५ 


पणतुर्ली 
शिरवळ 


२६ 


तेरवण 


ur 


२७ 


बोडदे 


७ 


कळणे 


२८ 


खानयाळे 


८ 


मोरगाव 
आडाळी 


२ ९ 


झोळंबे 


९ 


३० 


उगाडे 


१० 


उसप 


३१ 


मणेरी 


११ 


मांगेली 


३२ 


१२ 


तळेखोल 


कुंबल 
भिकेकोनाळ 


३३ 


१३ 


वझरे 
गिरोडे 


३४ 


सासोली 


१४ 


कोनाळ 


३५ 


१५ 


केर 


३६ 


१६ 


कुडासे 
फोंड्ये 
फुकेरी 
खोक्रल 


१७ 


मोर्ले 


३७ 


१८ 


आयनोडे 


३८ 


पाट्ये 


३ ९ 


आयी 


१ ९ 


केंद्र खुर्द 


२० 


विर्डी 


४० 


साटेली भेडशी 


२१ 


४१ 


माटणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून २५ , २०१५ / आषाढ ४ , 


शके १ ९ ३७ 


अनुसूची - चालू 

अ.क्र . 
( १ ) 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 

( २ ) 


गावाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


४२ 


आंबडगाव 


५० 


परमे 


४३ 


५१ 


४४ 


शिरंगे 
मेकुर्ला 
घोडगेवाडी 


५२ 


४५ 


५३ 


पालये 
हेवाळे 
घाटविडे 
पिकुळे 
झरे 


४६ 


सरगवे 


५४ 


४७ 


पाल 


४८ 


५६ 


खडपड 


केंद्र 

बुद्रक 
घोडगे 


४ ९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एम . ए. सईद , 
शासनाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


